वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व सहायक भूवैज्ञानिक 
संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०२१ च्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूच्या प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.२४०/२०२१)/आ (वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० डिसेंबर, २०२१ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२, 
दिनांक १३.०७.२०२१. 
२) जलसंपदा विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक,ज्येष्ठता-२०१७/प्र.क्र.९२/२०१७/आ(वर्ग-२), 
दिनांक ०२.०५.२०१७. 
३) समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक, दिनांक १७.११.२०२१ 


-: परिपत्रक :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार जलसंपदा 
विभागातील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व सहायक भूवैज्ञानिक या संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०२१ च्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या. सदर ज्येष्ठतासूच्यांमध्ये काही 
आक्षेप असल्यास, त्याबाबत हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या 
आत लेखी स्वरुपात विहीत मार्गाने शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याबाबत सूचना देण्यात 
आल्या होत्या. तथापि, प्रसिध्द करण्यात आलेल्या उक्त तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्यांबाबत 
कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. 


२. त्यानुषंगाने आता विभागातील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व सहायक भूवैज्ञानिक या संवर्गाच्या 
दिनांक ०१.०१.२०२१ च्या अंतिम ज्येष्ठतासूच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून सोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट- अ व ब अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. 


३. सदरहू अंतिम ज्येष्ठतासूच्या तयार करताना मुख्यत्वेकरून महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 2029 मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.२४०/२०२१/आ (वर्ग-२) 


छ. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२११२१०१५५३३९६३२७ 
असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by BAPUSAHEB १ SONAWANE 

BA P U SA H E B R DN: CN = BAPUSAHEB R SONAWANE, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 

SONAWANE seeder 


Date: 2021.12.10 15:55:20 +05'30" 


(बा.रा.सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- परिशिष्ट-अव ब 


प्रत- 


१. सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे 
स्वीय सहायक 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

३. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 

४. सह सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. उप सचिव (प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व मुख्य अभियंते तथा सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 

८. अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 

९. कार्यासने:- आ(वर्ग-१)/आ(संनि)/गोपनीय शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. आ(वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ,गट-अ संवर्गाची दिनांक 09.09.2029 ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
वेतनश्रेणी : 85-२० : ५६१००-१७७५०० 


पदोन्नती / we 
ज्येष्ठता नियुकती गाठता दिनाक सेवानिवृत्तीचा 
न शासकीय कर्मचाऱ्याचे नांव | नियुक्तीचा मार्ग | जन्मदिनांक प्रवर्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्रमांक आदेशाचा दिनाक दिनांक 
दिनांक दिनांक 
दिनांक 
Ea: 1. '_ जिळ उकळा विळा aa 
ण एम.एस.सी. 
श्री. सुनिल रामचंद्र जाधव पदोन्नती | २२/०४/१९६४ अ.जा. २१/०७/२००९ | २५/०५/२०१५ । ३०/०४/२०२२ eee) 
परिशिष्ट-ब 
सहायक भूवैज्ञानिक ,गट-ब संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
वेतनश्रेणी : 56-१५ : ४१८००-१३२३०० 
पदोन्नती / ae 
ज्येष्ठता नियुकती दता ताक सेवानिवृत्तीचा 
| अधिकाऱ्यांचे नांव नियुक्तीचा मार्ग | जन्मदिनांक प्रवर्ग 3 ज्येष्ठतेचा मानीव र शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक आदेशाचा दिनांक दिनांक 
दिनांक दिनांक 
दिनांक 


nl a ee 
एम.एस.सी. पदोन्नत, 
भूशास्त्र) दिनांक २५-०५-२०१५ 

मनोरंजन एम.एस.सी 

२ श्री. गौतम मनोरंजन रे पदोन्नती | ०७/०६/१९६१ खुला १०/०४/२०१२ | १०/०४/२०१२ । ३०/०६/२०१९ a सेवानिवृत्त 
रामराव खुला बी.एस.सी 
३ श्री. सुधीर रामराव साले पदोन्नती ०१/०२/१९६५ खुला १०/०४/२०१२ | १०/०४/२०१२ | ३१/०३/२०२३ a 

श्री. किशोर गणेशा APTS 


